१ विधी अधिकारी व 3 सहायक विधी अधिकारी 
या काल्पनिक पदांची निर्मिती करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृबास-२०२३/प्र.क्र.१२९/११-स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- १७ मे, २०२४ 


वाचा: 
१) मा.उच्च न्यायालय,मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथील रिट याचिका ३०९४/२०२१ मध्ये 
दि.१२.०७.२०२३ रोजीचे आदेशा. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्ण क्रमांकः पदनि-०६१७/प्रक्र. २०/आ.पु.क., 
दिनांक ०९ जून, २०१७. 


प्रस्तावना :- 

मा.उच्च न्यायालय,मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांनी रिट याचिका क्र. ३०९४/२०२१ मध्ये 
दि.१२.०७.२०२३ रोजीच्या आदेशात शासनास विधी अधिकारी संवर्गातील ४ पदे भरण्याकरिता निर्देश 
आहेत. तसेच सदर न्यायालयीन आदेशाची पुर्तता करण्यासाठी वित्त विभागाच्या वाचा क्र.२ येथील शासन 
निर्णयान्वये गठीत उपसमितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार शासन निर्णय निर्गमित करणे आवश्‍यक आहे. 

या प्रकरणी बाह्ययंत्रणेव्दारे पदे भरुन घेण्याबाबत मान्यता दिली आहे. उद्योग, उर्जा, कामगार व 
खनिकर्म विभागाच्या शासन निर्णय क्र. संकिर्ण- २०१७/प्र.क्र ९३ / कामगार-८ दि.३१.१०.२०२३ नुसार 
बाह्ययंत्रणेकडून काम करुन घेण्यासाठी सेवा पुरवठादार संस्थेचे/एजेंसीचे पॅनेल नियुक्तीचा 
दि.०६.०९.२०२३ रोजीचा शासन निर्णय रद्द झाल्याने याप्रकरणी शासन सेवेतून सेवानिवृत्त झालेले विधी 
अधिकारी कंत्राटी पध्दतीने तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

मा. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रिट याचिका क्र. ३०९४/२०२१ मध्ये 
दि.१२.०७.२०२३ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वित्त विभागाकडे पणन विभागाने १ विधि अधिकारी 
व ३ सहायक विधी अधिकारी या काल्पनिक पदांची निर्मिती करण्याबाबत प्रस्ताव सादर केला होता. त्यास 
अनुसरुन वित्त विभागाच्या वाचा क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये गठीत उपसमितीने दिलेल्या 
मान्यतेनुसार पणन संचालनालय, पुणे यांच्या कार्यालयात १ विधी अधिकारी आणि जिल्हा उपनिबंधक 
सहकारी संस्था, औरंगाबाद , जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, नागपूर व मंत्रालयीन स्तरावर प्रत्येकी 
१ असे ३ सहायक विधी अधिकारी अशी एकूण चार पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी 
पध्दतीने भरण्याकरीता मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृबास-२०२३/प्र.क्र.१२९/११-स 


सदर पदे शासनाच्या प्रचलित कार्यपध्दतीनुसार सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१४.०१.२०१०, 
दि.१७.१२.२०१६ व दि.०८.०९.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी पध्दतीने 


भरण्याबाबत आवड्यक कार्यवाही पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी करावी. 


सदर 


शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ५०६/२०२३/व्यय-२, 


दि.११.०८.२०२३ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०५१७१७००३६५७०२ असा आहे. हा Seal 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUGRIV SAMBHAJ| DHAPATE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


S U G R lV SA M B H AJ | ou=COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=d02297f9b5e889636956e39bfaedeal 12e908c0e9a7e 


572d4190f9709a817f51, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


D H A PATE serialNumber=FC102DE27DC1B41E747AC6CBB491C4209459C 
3CF340720EA98FD1D95B19C9F65, cn=SUGRIV SAMBHAJI 
DHAPATE 
Date: 2024.05.17 17:14:01 +05'30' 
(सुम्रिव सं. धपाटे ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री (पणन), महाराष्ट्र यांचे खाजगी सचिव 

अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान महालेखापाल -१ (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र मुंबई. 


. प्रधान महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई. 
. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. 


पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


१०.जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, औरंगाबाद/नागपूर. 
११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/औरगाबाद/नागपूर. 
१२.निवडनस्ती (११-स) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


